नावात बदल करणेबाबत 
श्री.तात्या दादाराव वाव्हुळे, 
सहा. कार्यकारी अभियंता(स्थापत्य) गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.जीएबी-२०१९/प्र.क्र.१५०/सेवा-२ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक-१५ डिसेंबर, २०२० 
वाचा:- १) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१०/१२/२०१९. 
2) शासन राजपत्र दि.२६ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर, २०२० 
शासन शुध्दीपत्रक :- 
श्री. तात्या दादाराव वाव्हुळे यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि.२६ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर, २०२० मध्ये त्यांचे 
नाव “ श्री.सिध्दार्थ दादाराव वाव्हुळे ” असे बदळून घेतलेले आहे. तथापि, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या 
शिफारशीनुसार त्यांना सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) गट-अ या पदावर संदर्भ क्र.१ येथील 
दि.१०/१२/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये “ श्री. तात्या दादाराव वाव्हुळे ” या नावाने नियुक्‍ती दिलेली आहे. दि.२६ 
नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर, २०२० च्या शासन राजपत्रात नावात केलेला बदल लक्षात घेता व त्यांच्या विनंती अर्जानुसार 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील झासन निर्णयातील अ.क्र.१५ येथे नमूद *“ तात्या दादाराव वाव्हुळे ” या नावाऐवजी 
“ श्री.सिध्दार्थ दादाराव वाव्हुळे ” असे वाचण्यात यावे. यापुढील त्यांचे शासकीय कामकाजातील नाव *“ श्री.सिध्दार्थ 
दादाराव वाव्हुळे ” असे राहील. तसेच “ श्री.सिध्दार्थ दादाराव वाव्हुळे ” या नावाने पत्रव्यवहार करण्यात यावा. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२०१२१५१५५३३०४५१८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Patil Swati Sachin 
(स्वा. स. पाटील ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महालेखापाल -१ (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२) महालेखापाल- २ (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
३) अधीक्षक अभियंता तथा सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
४) श्री. सिध्दार्थ दादाराव वाव्हुळे यांना अधीक्षक अभियंता तथा सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचे मार्फत 
५) कार्यासन अधिकारी आस्थापना-१,२,३/सेवा-१,सा.बां.विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
६) कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती/ वैयक्तिक नस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


